RNI No. MAHBIL/ 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ६ ] 


मंगळवार, जानेवारी १७, २०१७/ पौष २७, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये ११ 


असाधारण क्रमांक ११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

__ अधिसूचना 
गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी नेमणूक . 

निर्णय क्रमांक गृह / का -१/टे- ५ /विकाअ / वशी-वशी-१० /१२५९१ / २०१६. – उपोद्घतातील शासन निर्णय अ. क्र . १ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे आता खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त झालेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल . तसेच सदर 
व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास अथवा फौजदारी गुन्ह्याखाली 
शिक्षा झाली किंवा त्यांच्या विरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने त्यास नादार (bankrupt ) 
जाहीर केल्यास सदरची नियुक्ती संपुष्टात येईल ; 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

साक्षांकनाचे काम.- साक्षांकनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि 
जिल्हादंडाधिकाऱ्याने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर साक्षांकनाचा रबरी शिक्का उमटविणे ; 

३. या आदेशाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधान , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही ; 

४ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते 
त्या व्यक्तीस दाखवावे . तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फलक वास्तव्याच्या ठिकाणी लावावा ; 

५. नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 


भाग एक - ( को.वि.पु.) ११ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७, २०१७/ पौष २७, शके १९३८ 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


(१ ) 


( २ ) 


१ 
२ 


श्रीमती माधुरी विरेश्वर महाळकर , आनंदधाम , तळमजला, रुम नं . २, विष्णूनगर , घनश्याम गुप्ते रोड , ता . कल्याण , जि . ठाणे. 
श्रीमती शैला केवलसिंग लांबा , पुष्पदर्शन बिल्डिंग , C / १११, शास्त्रीनगर रोड , जोंधळे शाळेजवळ, डोंबिवली ( प.) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे . 
श्रीमती मधुरा राजीव दीक्षित , C /१, हिल TOP सोसायटी , सरस्वती इंग्लिश शाळेजवळ , पाचपाखडी, ठाणे (प.), 
ता ., जि . ठाणे ४०० ६०१. 
श्री. दिलीप शांताराम चव्हाण , ६०१ , धन- दुर्गा को - ऑप . हौ. सोसा ., उथळसर , ठाणे ( प.). 
श्री. शहाजी सोपानराव जाधव , बिल्डिंग ई १४ , प्लॅट क्र . ००३, पुनम सागर कॉम्प्लेक्स, मिरारोड , जिल्हा ठाणे . 
श्री. दिलीप धोंडिभाऊ घोलप , ८/१७, आटिस्ट समूह क्र . ८, सेक्टर -८, जोसफ चर्च समोर , विवेकानंद नगर , सी. बी. डी . 
बेलापूर , नवी मुंबई . 


४ 
५ 
६ 


ठाणे, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


